RNI No. MAHBIL / 2009 / 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५, अंक १०७ ] 


सोमवार, डिसेंबर २३, २०१९ / पौष २, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३०१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार- क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ डिसेंबर २०१ ९ 


अधिसूचना 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १ ९९ ६. 

क्रमांक इमारत -२०१४ / प्र. क्र . १६७/ काम - ७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक इमारत 
२०१८ / प्र.क्र .०७ / काम-७, दिनांक ३० जून २०१८ (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिसूचना " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे .) इमारत व इतर 
बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १९९ ६ च्या कलम १८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
अध्यक्षाचा समावेश असलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त मंडळ 

असा उल्लेख 
करण्यात आलेला आहे) पुनःगठित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळाचे अध्यक्ष बांधकाम कामगारांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या तरतुदींचे आणि उक्त मंडळाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विद्यमान अध्यक्षांच्या जागी मंत्री 
( कामगार ) यांना उक्त मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १ ९९ ६ च्या कलम १८ व त्यासह महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) नियम , २००७ च्या नियम ३६ पोट -नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे मंत्री ( कामगार ) यांना उक्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करीत आहे . आणि त्याकरिता उक्त अधिसूचनेमध्ये 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करीत आहे. 

उक्त अधिसूचनेतील “ श्री . ओमप्रकाश ननकू यादव या शब्दांऐवजी “ मंत्री (कामगार) " हे शब्द अंतर्भूत होतील. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . श्रीकांत ल. पुलकुंडवार , 

शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - ३०१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर २३, २०१ ९ / पौष २ , शके १ ९ ४१ 


In pursuance of clause ( 3) of article 348 of the Constitution of India , the following translation in 
English of the Government Notification , No. Emarat 2014 / CR - 167 / Kam -7 , dated the 23rd December 
2019 published in the Maharashtra Government Gazette, Part I- L , Extra Ordinary, is hereby published under 
the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SHRIKANT L. PULKUNDWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 23rd December 2019 . 


NOTIFICATION 


BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) 

Act , 1996 . 


No. Emarat- 2014 / CR - 167 / Kam - 7. — Whereas by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department, No. Emarat 2018 / CR - 07 / Kam -7 , dated the 30th June 2018 (hereinafter referred to 
as “ the said notification ” ), the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers conferred 
by section 18 of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions 
of Service ) Act, 1996 (27 of 1996 ), reconstituted the Maharashtra Building and Other Construction 
Workers Welfare Board (hereinafter referred to as " the said Board ” ) inter alia consisting of the Chairperson 
of the said Board , appointed by the Government ; 

And Whereas, the State Government is of the opinion that the Chairperson of the said Board is 
ceased to represent adequately , the interest of the building workers ; 

And Whereas, it is expedient to appoint the Minister for Labour as Ex-officio Chairperson of the said 
Board in place of the existing Chairperson for the effective implementation of the provisions of the Act 
and schemes of the said Board ; 

Now , therefor, in exercise of the powers conferred by section 18 of The Building and Other 
Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act , 1996 (27 of 1996 ) 
read with sub-rule ( 3) of rule 36 of the Maharashtra Building and Other Construction Workers (Regulation 
of Employment and Conditions of Service) Rules , 2007 , the Government of Maharashtra hereby appoints 
the Minister for Labour as a Chairperson of the said Board and for the purpose amends the said 
notification as follows, namely , 

In the said notification , for the words “ Shri Omprakash Nanaku Yadav ” the words “ Minister 
For Labour " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. SHRIKANT L. PULKUNDKAR , 

Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 29 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 800 008 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
29 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 800 008. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


